आशियाई विकास बँक सहाय्यीत शास्वत 
किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक 
कार्यक्रम (२७११ ०९२२) या योजनेसाठी 
सन २०१७-१८ साठी निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१११७/प्र.क्र.२१२/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- २८ मार्च, २०१८ 


वाचा :- १. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/ एडीबी/ 
२०१७/४४९, दिनांक २३.१०.२०१७. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ 


शासन निर्णय :- 


आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यीत शास्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प या 


योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-८, लेखाशीर्ष क्र. २७११- पूर नियंत्रण आणि नि:सारण, (१९०), सार्वजनिक 


उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यीत शास्वत किनारा संरक्षण व 


व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम (२७११ ०९२२), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 


सन २०१७-१८ मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या रु. ८.०० कोटी तरतुदीपैकी सदर योजनेच्या प्रशासकिय 


मान्यतेच्या मर्यादेत रु.१,३१,६३,००० (रुपये एक कोटी एकतीस लक्ष त्रेसष्ठ हजार) इतकी तरतूद मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


३. या वितरीत करावयाच्या तरतुदिकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे राहतील 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१११७/प्र.क्र.२१२/बंदरे-२ 


8, सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.१८.०४.२०१७ शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ. 


क्र.८ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची तपासून खात्री करण्यात आली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 


दि.१८.०४.२०१७ ला अनुसरून प्रशासकिय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०३३११८१८११९१२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ashok Hanmanlu 0000 


20=2bd0dc6138e4f3c9997616b47f0dc918cd47 15f466afd 
0623c843397ffc06a09, 


D a mM a aWa r INumber=2cc45c1c1345a8b6ffl e9fdbd2d12c6527f6d070c 
05b708bcc57b79b7ef3a95d, cn=Ashok Hanmanlu Damayyawar 
Date: 2018.04.02 16:42:32 +05'30' 


(अ. ह. दमय्यावार) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 
३) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
९) विशेष कार्यकारी अधिकारी (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय 


qo) अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
99) निवडनस्ती(बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


